RNI No . MAHBIL06425 / 13/ 1 / 2011 - TC 
www .dgps .maharashtra . gov . in 


Au " 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - १२ ] 


शुक्रवार , जानेवारी २७, २०१७ / माघ ७, शके १९३८ 


[ पृष्ठे ८ 


असाधारण क्रमांक १२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महानगरपालिका आयुक्त यांजकडून 

पुणे महानगरपालिका 

निवडणूक कार्यालय 

सार्वत्रिक निवडणूक , २०१७ 
( राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र क्रमांक रानिआ/ मनपा-२०१७/ प्र . क्र . २/ का . -५, 
दिनांक ११ जानेवारी २०१७, दिनांक २४ जानेवारी २०१७ व दिनांक २२ जानेवारी २०१७ 

रोजीची समक्रमांकाची पत्रे व सोबतची सहपत्रे ) 

जाहीर प्रकटन 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील अनुसूची " ड" प्रकरण १ (निवडणूक नियम) मधील नियम क्रमांक ८ अन्वये 

__ क्रमांक-मआ / निवडणूक - १९८२ / २०१७.--पुणे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक , २०१७ चा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने 
संदर्भाकित आदेशानुसार खालीलप्रमाणे जाहीर केला आहे. 

निवडणूक कार्यक्रम 
निवडणुकीचा टप्पा 

टप्पा सुरू करण्याची/ पूर्ण करण्याची तारीख 


अ . क्र . 


OY 


५-१- २०१७ (गुरुवार) 
२६- १-२०१७ ( गुरुवार ) 


मतदार यादी ग्राह्य धरण्याचा दिनांक 
१ आयुक्त , महानगरपालिका यांनी निवडणूक 

कार्यक्रमाची सूचना स्थानिक वृत्तपत्रात 
प्रसिद्ध करण्याची तारीख. 
आयुक्त, महानगरपालिका यांनी निवडणूक 
कार्यक्रमाची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 

प्रसिद्ध करण्याची तारीख . 
२ नामनिर्देशनपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने 
निश्चित केलेल्या वेबसाईटवर भरण्याकरिता 
उपलब्ध असण्याचा कालावधी . 


... 


२७ - १- २०१७ ( शुक्रवार ) 


२७- १ - २०१७ ( शुक्रवार ) सकाळी ११ . ०० ते 
३- २ -२०१७ ( शुक्रवार) दुपारी २.०० 


एच -९१२, भाग एक - अ ( असा.) (पु. वि . पु.) – १२ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, २७ जानेवारी २०१७ / माघ ७, शके १९३८ 


निवडणूक कार्यक्रम -- चालू 

__ टप्पा सुरू करण्याची/ पूर्ण करण्याची तारीख 


अ . क्र . 


निवडणुकीचा टप्पा 


३ वरील नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्याचा कालावधी 


२७- १- २०१७ ( शुक्रवार ) ते ३ - २ - २०१७ ( शुक्रवार ) 
( सकाळी ११. ०० ते दुपारी ३. ०० ). 
( रविवार दिनांक २९ - १- २०१७ रोजी नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्यात 
येतील ). 
४- २- २०१७ ( शनिवार ) ( सकाळी ११. ०० वाजल्यापासून ) 
छाननी पूर्ण झाल्यानंतर लगेच 


४ नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 
५ वैधरित्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध 

करण्याचा दिनांक . 
६ उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 


७- २-२०१७ (मंगळवार) ( दुपारी ३. ०० पर्यंत ) ( रविवारी दिनांक 
५ फेब्रुवारी २०१७ रोजी उमेदवारी मागे घेता येणार नाही ). 
८ - २- २०१७ (बुधवार ) ( सकाळी ११. ०० पासून ) 
८ -२- २०१७ ( बुधवार ) 


७ निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक 
८- अ अंतिमरित्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी 

प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक . 
८ - ब मतदान केंद्रांची यादी प्रसिद्ध करणे 
८ - क महानगरपालिका आयुक्त किंवा त्यांनी प्राधिकृत 

केलेल्या अधिकाऱ्याने मतदान केंद्रनिहाय मतदार 

यादी प्रसिद्ध करणे. 
९ आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक 


८ - २-२०१७ (बुधवार) 
८ - २- २०१७ ( बुधवार ) 


२१ - २- २०१७ (मंगळवार ) 
( सकाळी ७. ३० ते संध्याकाळी ५ . ३० पर्यंत ) 
२३ - २- २०१७ ( गुरुवार ) ( सकाळी १० . ०० पासून ) 
२८ - २-२०१७ (मंगळवार ) पर्यंत 


१० मतमोजणी व निकाल जाहीर करण्याचा दिनांक 
११ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात निकाल प्रसिद्ध करणे 


माननीय महापालिका आयुक्त , पुणे महानगरपालिका यांचेकडील आदेश क्रमांक मआ / नि/ १८५१, दिनांक १३ जानेवारी २०१७ व मआ/ 
नि/ १९०६, दिनांक १८ जानेवारी २०१७ अन्वये उपरोक्त सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रमानुसार जरूर ती कार्यवाही पार पाडण्याकरिता खालील 
तक्त्यातील रकाना क्रमांक २ मधील अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या रकाना क्रमांक ३ मधील प्रभागांकरिता "निवडणूक निर्णय 
अधिकारी" ( Returning Officer ) म्हणून नेमणूक केली आहे. 

तक्ता 
अ. क्र . निवडणूक निर्णय 

सुपूर्त करण्यात आलेले नामनिर्देशनपत्रांचे वाटप , स्वीकृती 
अधिकाऱ्याचे नाव व पद 

प्रभाग क्रमांक 

इत्यादी निवडणूक विषयक कार्यवाही 

करणेचे ठिकाण 


८ , ९ 


१ श्रीमती स्वाती शेंडे, 

उपजिल्हाधिकारी, कुंडल अॅकेडमी 
प्रशिक्षण केंद्र , कुंडल . 


औंध महापालिका सहायक आयुक्त कार्यालय, महाराजा 

सयाजीराव गायकवाड उद्योग भवन , दुसरा मजला , 
औंध गावठाण , पुणे -४११ ००७. 


७, १४ , १६ 


२ श्रीमती विजया पांगारकर , .. 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 


निवडणूक निर्णय अधिकारी, घोलेरोड क्षेत्रीय कार्यालय 
यांचे कार्यालय, पंडित नेहरू सांस्कृतिक भवन , आर्ट 
गॅलरी, २ रा मजला, घोलेरस्ता, शिवाजीनगर , 
पुणे- ४११ ००५. 


पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, २७ जानेवारी २०१७ / माघ ७, शके १९३८ 


तक्ता- - चालू 


१० , ११, १२ 


कोथरूड महापालिका सहायक आयुक्त कार्यालय , 
गोल्डन हिंद बिल्डिंग , परांजपे शाळेमागे , भेलकेनगर 
चौक , डी . पी. रोड, कोथरूड, पुणे - ४११ ०३८ . 
वारजे- कर्वेनगर महापालिका सहायक आयुक्त कार्यालय, 
स्वप्नशिल्प कमर्शियल इमारत , पुणे - ४११ ०३८ . 


१३ , ३१ , ३२ 


१, २ , ६ 


येरवडा महापालिका सहायक आयुक्त कार्यालय , हॉटेल 
सरगमसमोर , पुणे- नगर रोड , येरवडा, पुणे -४११ ००६. 


३, ४ , ५ 


नगररोड ( वडगाव शेरी) महापालिका, सहायक आयुक्त 
कार्यालय , रामवाडी , पुणे -नगररोड , पुणे- ४११ ०१४. 


३ . श्री . धनाजी पाटील , .. 

उपजिल्हाधिकारी, विशेष 

भूसंपादन अधिकारी , सातारा . 
४ श्रीमती नंदिनी आवाडे . . 

भाडे नियंत्रण न्यायाधिकरण , 

पुणे . 
५ श्री . अजित देशमुख , ____ .. 

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 

महामंडळ . 
६ श्री . प्रशांत पाटील , .. 
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास 

प्राधिकरण , आकुर्डी. 
७ श्री . संजय पाटील , .. 

उपजिल्हाधिकारी , रोजगार हमी 
योजना, सातारा . 
श्रीमती आरती भोसले, . . 
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी , 

सातारा . 
९ श्रीमती वर्षा लांडगे , 

उपजिल्हाधिकारी, पुणे . 
१० श्रीमती हर्षलता गेडाम , 

विशेष भूमी संपादन अधिकारी 
क्रमांक १ . 


१८ , १९ , २० 


१५ , १७, २९ 


३०, ३३ , ३४ 


२८ , ३५ , ३६ 


भवानी पेठ महापालिका सहायक आयुक्त कार्यालय, 
अरुण कुमार वैद्य स्टेडियम इमारत , भवानी पेठ , 
पुणे- ४११ ०४२. 
कसबा -विश्रामबागवाडा महापालिका सहायक आयुक्त 
कार्यालय , पुणे मनपा कमर्शियल इमारत , ८०२ , 
सदाशिव पेठ, शनिपार जवळ, पुणे- ४११ ०३० . 
टिळक रोड महापालिका सहायक आयुक्त कार्यालय , 
शिवाजीराव ढेरे उद्योग भवन , टिळक रोड , पुणे- ४११ ०३० . 
सहकारनगर महापालिका सहायक आयुक्त कार्यालय , 
राजीव गांधी अकॅडमी ऑफ ई- लर्निंग स्कूल, तळमजला, 
शिवदर्शन शाहू कॉलेज रोड, यशवंतराव चव्हाण उद्यानसमोर , 
पुणे- ४११ ००९ . 
बिबवेवाडी महापालिका सहायक आयुक्त कार्यालय , 
क्रु मॉल फेडरल बँकखाली , गंगाधाम चौक , बिबवेवाडी 
कोंढवा रोड , पुणे -४११ ०३७ . 
धनकवडी महापालिका सहायक आयुक्त कार्यालय , 
कै. ह. भ. प. माधवराव शंकरराव कदम भवन, स. नं . 
१३० ते १३३, प्लॉट क्रमांक एफ , राजीव गांधी 
प्राणीसंग्रहालयासमोर , पीएमपीएमएल डेपो लगत , काळूबाई 
मंदिरामागे , पुणे- सातारा रोड, कात्रज , पुणे- ४११ ०४६ . 
हडपसर महापालिका सहायक आयुक्त कार्यालय , 
पं . जवाहरलाल मार्केट जवळ, हडपसर , पुणे- ४११ ०२८ . 


२७ , ३७, ४१ 


११ श्रीमती राणी ताटे , 

पिंपरी-चिंचवड नवनगर 

विकास प्राधिकरण . 
१२ श्रीमती मोनिका सिंह, .. 

रजा राखीव उपजिल्हाधिकारी , 
पुणे . 


३८ , ३९ , ४० 


२१ , २२ , २३ 


१३ श्री . सुभाष बोरकर , 

उपजिल्हाधिकारी, 

वन जमाबंदी, पुणे 
१४ श्रीमती ज्योती कदम- लाटे , .. 

उपविभागीय अधिकारी, 
हवेली, जि . पुणे . 


२४, २५, २६ 


कोंढवा-वानवडी महापालिका सहायक आयुक्त कार्यालय, 
विठ्ठलराव शिवरकर रोड , केपीसीटी मॉल, फातिमानगर , 
विशाल मेगामार्ट मागे, वानवडी, पुणे- ४११ ०४० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, २७ जानेवारी २०१७ / माघ ७, शके १९३८ 


उपरोक्त "निवडणूक निर्णय अधिकारी" यांच्याकडे निर्णयासाठी सुपूर्त करण्यात आलेल्या रकाना क्रमांक ३ मधील संबंधित प्रभागासाठी 
नामनिर्देशनपत्र ( Nomination Papers) राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या वेबसाईटवर भरण्याकरिता उपलब्ध असण्याचा 
कालावधी हा दिनांक २७ जानेवारी २०१७ ( शुक्रवार ) ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१७ ( शुक्रवार ) ( सकाळी ११. ०० ते दुपारी २. ०० ) पर्यंत 
निश्चित केला आहे. तसेच वरील नामनिर्देशनपत्र ( Nomination Papers ) स्वीकारण्याकरिता दिनांक २७ जानेवारी २०१७ ( शुक्रवार ) 
ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१७ ( शुक्रवार) ( सकाळी ११ . ०० ते दुपारी ३.००) पर्यंतच्या कालावधीत रकाना क्रमांक ४ मधील नमूद केलेल्या 
त्यांच्या संबंधित कार्यालयात स्वीकारण्यात येतील. ( रविवार दिनांक २९ जानेवारी २०१७ रोजी नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्यात येतील .) 

वेबसाईटवर दिलेल्या नामनिर्देशनपत्राचा नमुना भरून त्याचे प्रिंटआऊट घेऊन त्यावर उमेदवाराने स्वाक्षरी करावयाची आहे असे स्वाक्षरी 
केलेले प्रिंटआऊट नामनिर्देशनपत्र म्हणून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे विहित वेळेत व विहित पद्धतीने दाखल करावयाचे आहे. 
__ _ उपरोक्त सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रमानुसार नामनिर्देशनपत्रासंबंधी व इतर सर्व निवडणूकविषयक कार्यवाही "निवडणूक निर्णय 
अधिकारी" यांच्या उपरोक्त रकाना क्रमांक ४ मध्ये दर्शविलेल्या कार्यालयात होईल . 


कुणाल कुमार, 

निवडणूक अधिकारी तथा 
महापालिका आयुक्त , पुणे महानगरपालिका . 


पुणे , २७ जानेवारी २०१७ . 


पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी- ४११ ०१८ 

सार्वत्रिक निवडणूक , २०१७ 
( राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र क्रमांक रानिआ / मनपा - २०१७/ प्र. क्र . २/ का - ५, दिनांक ११ जानेवारी २०१७ 

सोबतचे सहपत्र ) 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम पहा (नियम ८) अन्वये . 

निवडणुकीची सूचना 
क्रमांक निवडणूक -१ / कावि - ३४६ / २९८/ २०१७.--याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की , 
( १ ) पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, प्रभाग क्रमांक १ ते ३२ मधील १२८ जागांसाठी अनुसूची " अ" मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे ३२ 

प्रभागातून नगरसेवकांची सार्वत्रिक निवडणूक घ्यावयाची आहे . 
( २) नामनिर्देशनपत्रे उमेदवाराला दिनांक २७ जानेवारी २०१७ ( शुक्रवार) सकाळी ११ . ०० ते ३ फेब्रुवारी २०१७ ( शुक्रवार ) दुपारी 

२. ०० वाजेपर्यंत राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या http:/ / panchayatelection. maharashtra. gov .in या 

वेबसाईटवर भरता येतील. 
( ३) नामनिर्देशनपत्रे उमेदवाराला किंवा त्याच्या कोणत्याही सूचकाला व अनुमोदकाला निवडणूक निर्णय अधिकारी किंवा सहायक 

निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडे दिनांक २७ जानेवारी २०१७ ( शुक्रवार) ते ३ फेब्रुवारी २०१७ ( शुक्रवार) सकाळी ११ . ०० 
ते दुपारी ३. ०० वाजेपर्यंत स्वीकारण्यात येतील . तसेच मा . राज्य निवडणूक आयोगाकडील आदेश क्रमांक रानिआ / मनपा - २०१७/ 
प्र . क्र . २/ का -५ , दिनांक २४ जानेवारी २०१७ नुसार रविवार दिनांक २९ जानेवारी २०१७ रोजी सकाळी ११ . ०० ते ३.०० 

पर्यंत नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्यात येतील . 
( ४ ) उमेदवारांनी नामनिर्देशन पत्र भरणेसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या http:// panchayatelection. 

maharashtra. gov .in या वेबसाईटवर जाऊन नोंदणी करावी. ऑनलाईन नामनिर्देशनपत्रामध्ये व शपथ पत्रामध्ये पूर्ण माहिती 
भरावी. उमेदवार नामनिर्देशनपत्राची प्रिंट आऊट काढून त्यावर स्वाक्षरी करून व साक्षांकन करून संबंधित निवडणूक निर्णय 

अधिकारी यांचे अनुसूची " अ" मध्ये नमूद केलेल्या कार्यालयात विहित वेळेत व विहित पद्धतीने दाखल करू शकतील . 
( ५) नामनिर्देशनपत्रांची छाननी दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१७ ( शनिवार ) रोजी सकाळी ११ . ०० वाजल्यापासून संबंधित प्रभागांच्या निवडणूक 

निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयात करण्यात येईल . त्यानंतर वैधरित्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणेत 
येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, २७ जानेवारी २०१७ / माघ ७, शके १९३८ 
( ६ ) उमेदवारी मागे घेण्याबद्दलची सूचना-- उमेदवाराने स्वत : किंवा लेखी प्राधिकृत केलेल्या त्याच्या कोणत्याही सूचकाला किंवा 

अनुमोदकाला किंवा निवडणूक प्रतिनिधीला परिच्छेद (३) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्यास अनुसूची " अ " मध्ये 
नमूद कार्यालयात दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१७ (मंगळवार) रोजी दुपारी ३. ०० वाजेपर्यंत देता येईल . (रविवार दिनांक ५ फेब्रुवारी 

२०१७ रोजी उमेदवारी मागे घेता येणार नाही ). 
( ७) दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१७ ( बुधवार ) रोजी सकाळी ११. ०० वाजल्यापासून संबंधित प्रभागांच्या निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे 

कार्यालयात निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना चिन्ह वाटप करण्यात येईल व त्याच दिवशी अंतिमरीत्या निवडणूक लढविणाऱ्या 

उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करण्यात येईल . 
( ८ ) निवडणूक लढविली गेल्यास दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१७ (मंगळवार ) रोजी सकाळी ७. ३० ते सायंकाळी ५. ३० वाजेपर्यंत मतदान 

घेण्यात येईल . 
( ९) मतमोजणी व निकाल जाहीर करण्याचा दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ ( गुरुवार) सकाळी १०. ०० पासून. 

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका , पिंपरी ४११ ०१८ 

सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ 

अनुसूची " अ" 

निवडणूक निर्णय अधिकारी व त्यांची कार्यालये 
अ . क्र . निवडणूक निर्णय 

सुपूर्त केलेले 

कार्यालयाचा पत्ता 
अधिकाऱ्याचे नाव 

प्रभाग क्रमांक 


श्रीमती स्नेहल भोसले , 
यशदा . 


.. 


१, २ , ११ 


स्वामी विवेकानंद क्रिडा संकुल , स्पाईन रोड , 
कृष्णानगर , प्राधिकरण सेक्टर २८ , चिखली, 
पुणे- १९ . 
संत ज्ञानेश्वर क्रिडा संकुल (बॅडमिंटन हॉल) , 
इंद्रायणीनगर , भोसरी, पुणे - ३९ . 


३, ६, ८ 


४ , ५ , ७ 


कै. अंकुशराव लांडगे नाट्यगृह , भोसरी , 
पुणे- २६. 


ॐ 


क प्रभाग कार्यालय , एम . आय. डी. सी., पुणे -२६ 


९ , १० , २० 


ॐ 


१२, १३ , १४ 


श्रीमती स्नेहल बर्गे, 

.. . 
विशेष भूमी संपादन अधिकारी 
क्रमांक १९ . 
श्री . संतोष देशमुख , 

.. 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
महामंडळ . 
श्री . सोनाप्पा यमगर , 

.. 
उपनोंदणी महानिरीक्षक मुद्रांक व 
नोंदणी कार्यालय , पुणे. 
श्रीमती मंजिरी मनोलकर , ... 
प्रकल्प संचालक , बार्टी, पुणे . 
श्री . संजीव देशमुख , 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत . 
श्रीमती रुपाली आवले , 
बार्टी, पुणे. 
श्रीमती वैशाली उंटवाल , ... 
वि. भू .स. अ . जिल्हाधिकारी कार्यालय , 
सातारा . 
श्रीमती एम . आर. मिसकर , .. 
वि . का . औ. महाराष्ट्र राज्य , 
फलोत्पादन आणि औ. व मंडळ , पुणे . 


१५, १६, १७ 


ॐ 


आण्णाभाऊ साठे सांस्कृतिक भवन , यमुनानगर 
प्राधिकरण , सेक्टर २१, निगडी, पुणे -४४ . 
डॉ . हेडगेवार भवन, आकुर्डी रेल्वे स्टेशनजवळ , 
प्राधिकरण २६, आकुर्डी, पुणे-४४. 
ब प्रभाग कार्यालय , एल्पो कंपनी परिसर , 
लिंकरोड , पुणे -३३. 

थेरगाव करसंकलन कार्यालयाशेजारील नवीन 
मनपा शाळा इमारत , थेरगाव, पुणे - ३३ . 


१८ , १९ , २१ 


२२, २३, २७ 


२४ , २५, २६ 


ड प्रभाग कार्यालय , सांगवी फाटा , किवळे 
बीआरटी रस्ता, रहाटणी, पुणे- २७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, २७ जानेवारी २०१७ / माघ ७, शके १९३८ 


अनुसूची " अ"--चालू 


१० . 


.. 


२८ , २९ , ३० 


साई शारदा महिला, आयटीआय , कासारवाडी , 
पुणे- ३४. 


श्री . आण्णासाहेब चव्हाण, 
पुणे महानगर प्रादेशिक विकास 

प्राधिकरण , औंध , पुणे . 
११ . श्री . पुरुषोत्तम जाधव, 

उपजिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र ऊर्जा 
विकास अभिकरण , पुणे ( मेडा) . 


.. 


३१ , ३२ 


पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका बॅडमिंटन हॉल , 
पीडब्ल्यूडी मैदान , सांगवी, पुणे -२७. 


दिनेश वाघमारे, 


आयुक्त , 
तथा निवडणूक अधिकारी, 
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, 

पिंपरी -४११ ०१८ . 


पिंपरी, २७ जानेवारी २०१७ . 


सोलापूर महानगरपालिका 

निवडणूक कार्यालय 

सार्वत्रिक निवडणूक , २०१७ 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ अनुसूची " ड" प्रकरण १ निवडणूक नियम ८ 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ चे अनुसूची "ड " प्रकरण -१ निवडणूक नियम , ८ मधील तरतुदी अन्वये निवडणूक सूचना 
जाहीर करीत आहे. 

निवडणुकीची जाहीर सूचना 
क्रमांक सोमपा/ निवडणूक/८०१ / २०१७.-- प्रभाग क्रमांक १ ते २६ या निवडणूक प्रभाग मतदार संघातून बहुसदस्यीय निवड प्रणालीनुसार 
१०२ सोलापूर महानगरपालिकेसाठी निवडणूक घ्यावयाची आहे. 
__ मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र मुंबई यांनी पत्र क्रमांक रानिआ / मनपा- २०१७/प्र. क्र . २ / का .५, 
दिनांक ११ जानेवारी २०१७ ( परिशिष्ट २) व पत्र क्रमांक रानिआ/मनपा २०१७/ प्र. क्र . २/ का . ५, दिनांक २२ जानेवारी २०१७ व दिनांक 
२४ जानेवारी २०१७ अन्वये सोलापूर महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ निवडणुकीचा कार्यक्रम खालीलप्रमाणे जाहीर केला 
आहे. 

निवडणूक कार्यक्रम 
अ . क्र . निवडणुकीचा टप्पा 

टप्पा सुरू करण्याची/ पूर्ण करण्याची तारीख 


५- १- २०१७ ( गुरुवार) 
२६-१- २०१७ ( गुरुवार) 


.. 


मतदार यादी ग्राह्य धरण्याचा दिनांक 
आयुक्त , महानगरपालिका यांनी निवडणूक 
कार्यक्रमाची सूचना स्थानिक वृत्तपत्रात 

प्रसिद्ध करण्याची तारीख . 
१ ( अ) आयुक्त , महानगरपालिका यांनी निवडणूक 

कार्यक्रमाची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध 
करण्याची तारीख . 


२७ - १- २०१७ ( शुक्रवार) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, २७ जानेवारी २०१७ / माघ ७, शके १९३८ 


निवडणूक कार्यक्रम -- चालू 


अ. क्र . 


निवडणुकीचा टप्पा 


टप्पा सुरू करण्याची/ पूर्ण करण्याची तारीख 


२७- १-२०१७ ( शुक्रवार) सकाळी ११ . ०० ते 
३ -२- २०१७ ( शुक्रवार) दुपारी २. ०० पर्यंत . 


२ नामनिर्देशनपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने 

निश्चित केलेल्या वेबसाईटवर भरण्याकरिता 

उपलब्ध असण्याचा कालावधी. 
३ वरील नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्याचा कालावधी 


२७- १ - २०१७ ( शुक्रवार) ते ३- २- २०१७ ( शुक्रवार ) 
( सकाळी ११ .०० ते दुपारी ३. ०० ). 
( रविवार दिनांक २९ - १- २०१७ रोजी नामनिर्देशनपत्रे सकाळी 
११. ०० ते ३. ०० पर्यंत स्वीकारण्यात येतील) . 
४-२- २०१७ ( शनिवार) ( सकाळी ११ . ०० वाजल्यापासून ) 
छाननी पूर्ण झाल्यानंतर लगेच 


४ नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 
५ वैधरीत्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध 

करण्याचा दिनांक . 
६ उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 


७- २- २०१७ (मंगळवार ) ( दुपारी ३.०० पर्यंत ) (रविवार दिनांक 
५ फेब्रुवारी २०१७ रोजी उमेदवारी मागे घेता येणार नाही). 
८-२-२०१७ (बुधवार ) ( सकाळी ११ .०० पासून ) 
८ - २- २०१७ ( बुधवार ) 


.. 
... 


७ निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक 
८ - अ अंतिमरीत्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी 

प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक . 
८ -ब मतदान केंद्रांची यादी प्रसिद्ध करणे 

महानगरपालिका आयुक्त किंवा त्यांनी प्राधिकृत 
केलेल्या अधिकाऱ्याने मतदान केंद्रनिहाय मतदार 

यादी प्रसिद्ध करणे . 
९ आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक 


८ - २- २०१७ (बुधवार ) 
८ - २ - २०१७ ( बुधवार ) 


२१ - २- २०१७ (मंगळवार ) 
( सकाळी ७. ३० ते संध्याकाळी ५. ३० पर्यंत ) 
२३- २- २०१७ ( गुरुवार ) ( सकाळी १० . ०० पासून ) 
२८ -२- २०१७ (मंगळवार ) पर्यंत 


... 


१० मतमोजणी व निकाल जाहीर करण्याचा दिनांक 
११ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात निकाल प्रसिद्ध करणे 


मा . राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आदेशानुसार मा . विभागीय आयुक्त , पुणे विभाग , पुणे यांचे कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक 
नपाप्र / /निवडणूक/ कावि - २१ / २०१७, दिनांक १२ जानेवारी २०१७ व नपाप्र / १/निवडणूक/ कावि/ २९ / २०१७, दिनांक १३ जानेवारी २०१७ अन्वये 
सोलापूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ साठी खालीलप्रमाणे रकाना क्रमांक २ मधील अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
रकाना क्रमांक ३ मधील प्रभागाकरिता निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नेमणूक केलेली आहे. नामनिर्देशनपत्राचे वाटप व स्वीकृतीचे 
ठिकाण रकाना क्रमांक ४ मध्ये देण्यात आलेले आहे. 


तक्ता 


अ. क्र . निवडणूक निर्णय अधिकारी 


सुपूर्त करण्यात आलेले 

प्रभाग क्रमांक 


नामनिर्देशनपत्रांचे वाटप , स्वीकृती 
इत्यादी कार्यवाही करणेचे ठिकाण 


१, २, ३ 


१ श्रीमती ज्योत्स्ना हिरमुखे .. 

( सहा . प्राध्यापक यशदा, पुणे ) 


नॉर्थ कोर्ट प्रशाला तळ मजला , ( दक्षिण - पश्चिम बाजू), 
डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर चौक , सोलापूर . 


४ , 


५ , ७ 


नॉर्थ कोर्ट प्रशाला तळ मजला, ( दक्षिण - पूर्व बाजू), 
डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर चौक , सोलापूर . 


२ श्रीमती विद्युत वरखेडकर , .. 

उपमुख्य का . अ. पुणे, 
महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास 
प्राधिकरण क्षेत्र, पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक- अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, २७ जानेवारी २०१७ / माघ ७, शके १९३८ 


तक्ता -- चालू 


८ , १४ , १५ 


नॉर्थ कोर्ट प्रशाला तळ मजला, ( पूर्व बाजू), 
डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर चौक , सोलापूर . 


९ , १० , ११ 


३ श्रीमती वैशाली चव्हाण- जाधव, 

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ , 

प्रादेशिक कार्यालय, पुणे . 
४ श्री . संतोष भोर , .. 

उपायुक्त ( उपजिल्हाधिकारी) 

पुणे मनपा . 
५ श्री . दादाभाऊ जोशी, .. 

महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ , 


नॉर्थ कोर्ट प्रशाला तळ मजला, ( पूर्व बाजू), 
डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर चौक , सोलापूर . 


१२ , १३, १७ 


नॉर्थ कोर्ट प्रशाला तळ मजला, (पूर्व बाजू) , 
डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर चौक, सोलापूर . 


पुणे. 


नॉर्थ कोर्ट प्रशाला तळ मजला, (पूर्व बाजू), 
डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर चौक , सोलापूर . 
नॉर्थ कोर्ट प्रशाला, दक्षिण बाजूचा ड्राईंग हॉल , 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक , सोलापूर . 


६ श्रीमती मृणालिनी निंबाळकर , .. १६, १८ , २१ 

सहायक प्राध्यापक , यशदा, पुणे . 
७ श्रीमती सुप्रिया करमरकर, .. __ १९ , २०, २५ 

उपनोंदणी महानिरीक्षक , संगणक 
मुद्रांक व नोंदणी कार्यालय , पुणे . 
श्री . प्रकाश अहिरराव, .. २२ , २४ , २६ 
उपमुख्य कार्यकारी, पिंपरी-चिंचवड , 
नवनगर विकास प्राधिकरण , आकुर्डी. 
श्री . ज्ञानेश्वर मोळक , 

६, २३ 
सह . आयुक्त , पुणे महानगरपालिका , 


नॉर्थ कोर्ट प्रशाला , दक्षिण बाजूचा ड्राईंग हॉल , 
डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर चौक , सोलापूर . 


नॉर्थ कोर्ट प्रशाला , दक्षिण बाजूचा ड्राईंग हॉल , 
डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर चौक , सोलापूर . 


पुणे. 


वि . ना . काळम , 


आयुक्त , 
तथा, मुख्य निवडणूक अधिकारी, 
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर . 


सोलापूर , २५ जानेवारी २०१७ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


